सन 2029-22 मध्ये कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियानांतर्गत वाणिज्यिक पिकांच्या 
(कापूस, ऊस) वार्षिक कृती आराखडयास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.३९/४ अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २२ जून , २०२१ 


१. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र. क्र. 39/ १७-अ, दि. १९/०४/२०१७ 

२. केंद्र शासनाचे WA - D.O.No.F.1(13)PFMS/FCD/2020, Dated: 12/04/2021 

३. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
No. 2-9/2029-NFSM, दि.०४/०५/२०२१ 

४. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र sh .COA/Extn3/SCANE/AAP29-22/R.34/29, DT.0&/04/2029 

५. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.०0//९75॥॥-००७/००॥०॥/५५०२१-२२/१२२६८/२१, 1.०७/०५/२०२१ 

६. कृषि व पदुम विभागाचे पत्र क्र.१५॥०-२०२१-२२/७३.९०.३९/४५, दि.१९/०५/२०२१ 

७. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
No. २-९/२०२०-७५)-॥/,दि.१४/०६/२०२१ 

८. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/विप्र-३/राअसुअऊस/योजना/१८८६८/२१, दि.१६/०६/२०२१ 

प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाने संदर्भाकित दि.०४/०५/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२१-२२ करिता राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियानांतर्गत वाणिज्यिक पिकांकरिता (कापूस, ऊस) एकूण ₹ ७३९.०० लाख (रुपये सात कोटी 
एकोणचाळीस लाख फक्त) नियतव्यय मंजूर केलेला होता. केंद्र शासनाने संदर्भाकित दि.१४/०६/२०२१ 
रोजीच्या पत्रान्वये एकूण ₹ ७३९.०० लाख (कापूस रु.४६७ लाख व ऊस रु.२७२.०० लाख) रकमेच्या वार्षिक 
कृती आराखडयास मंजूरी प्रदान केलेली आहे. त्यानुषंगाने आयुक्तालयाने दि.१६/०६/२०२१ च्या पत्रान्वये 
सादर केलेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - वाणिज्यिक पिके (कापूस, ऊस) करिता वार्षिक कृती 
आराखडयास सन २०२१-२२ करिता प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत 
आहे - 
शासन निर्णय: 

१. सन २०२१-२२ करिता कृषि उन्नती योजनेंतर्गत - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - वाणिज्यिक पिके या 
अभियानाच्या एकूण ₹ ७३९.०० लाख निधीच्या वार्षिक कृती आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.३९/४ अ 


२. सदर वार्षिक कृती आराखडयामधील पिकनिहाय तसेच घटक / उपघटक निहाय मंजूर आर्थिक व 
भौतिक लक्ष्यांकांचे विवरण सोबतच्या परिशिष्ट १ व २ मध्ये नमूद केले आहे. सदर अभियानाची केंद्र व 
राज्याच्या ६०:४० आर्थिक सहभागाच्या प्रमाणात अंमलबजावणी करण्यात यावी, त्यानुषंगाने 
अभियानांतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या पिकनिहाय आर्थिक सहभागाचा तपज्लील पुढीलप्रमाणे आहे - 


(रु.लाख) 

अ.क्र राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा केंद्र हिस्सा (०0%) | राज्य हिस्सा (४०%) एकूण 
अभियान-वाणिज्यिक पिके 

शि कापूस २८०.०० १८७.०० ४६७.०० 

२ ऊस १६३.०० १०९.०० २७२.०० 

एकूण ४४३.०० २९६.०० ७३९.०० 


३. सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीकरिता केंद्र व राज्य हिळ्याचा निधी ६०:४० प्रमाणात वेळोवेळी 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे आयुक्‍त (कृषी) यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल.सदर निधी केंद्र व 
राज्य हिइड्याच्या पुढील लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२२ करिता करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय 


तदतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावा- 
| केंद्र/राज्य लेखशिर्ष 
हिस्सा सर्वसाधारण प्रवर्ग 
कापूस ऊस 
केंद्र हिस्सा | मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक डी-३ 


२४०१- पीक संवर्धन 

१०८, वाणिज्यीक पिके 

(०१) (०२) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- कापूस 
(केंद्र हिस्सा ६०%) 

(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ २५४२) (योजनांतर्गत) 
(दत्तमत) 

३३, अर्थसहाय्य 


२४०१- पीक संवर्धन 

१०८, वाणिज्यीक पिके 

(०२) (०८) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- 
ऊस (केंद्र हिस्सा ६०%) 

(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ ४०५१) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) 

३३, अर्थसहाय्य 


राज्य 
हिस्सा 


मागणी क्रमांक डी-३ 

२४०१- पीक संवर्धन 

१०८, वाणिज्यीक पिके 

(०१) (१६) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- कापूस 
(राज्य हिस्सा ४०%) 

(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ AY) (योजनांतर्गत) 
(दत्तमत) 

३३, अर्थसहाय्य 


मागणी क्रमांक डी-३ 

२४०१- पीक संवर्धन 

१०८, वाणिज्यीक पिके 

(०२) (११) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- 
ऊस (राज्य हिस्सा ४०%) 

(केंद्र पुरस्कृत योजना) (2809 ॥२४३) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) 

३३, अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.३९/४ अ 


| केंद्र/राज्य लेखशिर्ष 
हिस्सा अनुसूचित जाती प्रवर्ग 
कापूस ऊस 
केंद्र हिस्सा | मागणी क्रमांक एन-३ मागणी क्रमांक एन-३ 
२४०१ पीक संवर्धन (१०८) वाणीज्यिक पिके (००) | २४०१ पीक संवर्धन (१०८) वाणीज्यिक पिके 
(७८९) अनुसूचित जाती उपयोजना, (०१) (०७ — | (००) (७८९) अनुसूचित जाती उपयोजना, 
कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा (०१) (०५) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न 
अभियान कापुस, केंद्र पुरस्कृत योजना (केंद्र सुरक्षा अभियान ऊस, केंद्र पुरस्कृत योजना 
हिस्सा ६० टक्के) (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (२४०१ बी १२३) 
(२४०१ बी १४१) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) ३३, (योजनांतर्गत) (दत्तमत) ३३, अर्थसहाय्य 
अर्थसहाय्य 
राज्य मागणी क्रमांक एन-३ मागणी क्रमांक एन-३ 
हिस्सा २४०१ पीक संवर्धन (१०८) वाणीज्यिक पिके (००) | २४०१ पीक संवर्धन (१०८) वाणीज्यिक पिके 
(७८९) अनुसूचित जाती उपयोजना, (०१) (०८) । (००) (७८९) अनुसूचित जाती उपयोजना, 
कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा (०१) (०६) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न 
अभियान कापुस, केंद्र पुरस्कृत योजना, (राज्य | सुरक्षा अभियान ऊस, केंद्र पुरस्कृत योजना, 
हिस्सा Yo टक्के) (राज्य हिस्सा Yo टक्के) (२४०१ बी १३२) 
(२४०१ बी १५२) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) ३३, (योजनांतर्गत) (दत्तमत) ३३, अर्थसहाय्य 
अर्थसहाय्य 
| केंद्र/राज्य लेखशिर्ष 
हिस्सा अनुसूचित जमाती प्रवर्ग 
कापूस ऊस 
केंद्र हिस्सा | मागणी क्रमांक टी-५ मागणी क्रमांक टी-५ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(०१) (२३) कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न (०१) (२५) कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान- वाणिज्यिक पिके-कापूस सुरक्षा अभियान- वाणिज्यिक पिके-ऊस 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (केंद्र हिस्सा ६०%) 
(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१५५७५) (केंद्र पुरस्कृत योजना) (2809A483) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.३९/४ अ 


राज्य मागणी क्रमांक टी-५ मागणी क्रमांक टी-५ 
हिस्सा २४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना 


(09) (२४) कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न (०१) (२६) कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान- वाणिज्यिक पिके-कापूस सुरक्षा अभियान- वाणिज्यिक पिके-ऊस 


(राज्य हिस्सा ४०%) (राज्य हिस्सा ४०%) 

(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१५५८४) (केंद्र पुरस्कृत योजना) (2809A§ 09) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 

३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


टु. 


केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.१२/०४/२०२१ च्या पत्रान्वये कळविल्यानुसार सन २०२१-२२ मध्ये केंद्र 
हिस्स्याचा निधी थेट राज्यस्तरीय ?॥॥8 बँक खात्यावर जमा केला जाणार असून त्यास अनुरूप राज्य 
हिस्स्याचा निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर आयुक्‍त (कृषि) स्तरावर उपलब्ध करून दिला जाईल. 
त्यानुसार सदरील निधी कोषागारातून आहरीत करून संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी केंद्र व राज्य 
हिस्स्याचा निधी आहरीत करून संबंधित जिल्ह्यांना PFMS प्रणालीद्वारे वितरीत करावा. 

केंद्र शासनाने कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत विहीत केल्याप्रमाणे अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती तसेच महिला शेतकरी लाभार्थ्यांना सदर योजनेंतर्गत लाभ देण्यात यावा. 
केंद्रिय कृषि मंत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत राज्य शासनास सन २०२१-२२ करीता 
संदर्भाकित दि.१४/०६/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार, तसेच चालू वर्षी 
अभियानाकरीता मंजूर केलेल्या कृति आराखडयानुसार आणि वेळोवेळी केंद्रीय कृषि मंत्रालयाने 
दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार सदर अभियानाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील. याबाबत 
संचाळक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी राज्यस्तरावरुन अभियानाचे संनियंत्रण करावे, त्याचप्रमाणे 
अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणी व संनियंत्रणाकरीता वेळोवेळी अधिनस्त कार्यालयांना निदेशित 
करावे. 


. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या विविध घटकांतर्गत लाभार्थी शोतकरी निवडतेवेळी अल्प व अत्यल्प 


भू-धारक शेतकऱ्यांना वा सदर शेतक-यांच्या गटांना प्राधान्य देण्यात यावे तसेच, शहोतक-यांचे अर्ज 
मागवून पारदर्शक पध्दतीने लाभार्थ्यांची निवड करावी. 


. या अभियानांतर्गत विविध निविष्ठांच्या खरेदीसाठी (खते, औषधे, बियाणे, रोपे, यंत्र /औजारे इ.) 


शासनाच्या प्रचलीत धोरणानुसार थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खाती अनुदान जमा करण्यात (Direct Benefit 
Transfer) यावे. सदर निविष्ठांची खुल्या बाजारातून खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य लाभार्थ्यांना राहील 
तथापि, या अभियानांतर्गत शासकीय संस्थांनी/झासनाच्या सार्वजनिक उपक्रमांनी उत्पादित केलेल्या 
निविष्ठांचा पुरवठा करण्यात येत असल्यास संदर्भाकित शासन निर्णय दिनांक १९/०४/२०१७ नुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.३९/४ अ 


९. संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांनी/ताळुका कृषि अधिकाऱ्यांनी अभियानाकरीता लाभार्थ्याची 
निवड करुन अभियानांतर्गत समाविष्ट कार्यक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने लाभार्थ्यांची यादी तालुका 
स्तरावर संकलित करावी. सदर यादीमध्ये शेतकऱ्याचे नांव, गांव, सर्वे/गट क्रमांक या बाबींसह, 
मोबाईल/दुरध्वनी क्रमांक, बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक इ. बाबीची माहिती संकलित करण्यात 
यावी. त्याचप्रमाणे अभियानांतर्गत निवडण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची यादी निधी प्राप्त झाल्यापासून १५ 
दिवसांमध्ये कृषि विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा 
अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांची राहील. 

१०. सदर लाभार्थ्यांच्या यादीनुसार सर्व लाभार्थी शोतकऱ्यांच्या होतावर हाती घेण्यात आलेल्या कार्यक्रामाची 
प्रत्यक्ष तपासणी त्या-त्या गावातील कृषि सहायकांनी करावयाची असून, त्यांनी आपला अहवाल तालुका 
कृषि अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांना सादर करावयाचा आहे. त्याचप्रमाणे, कृषि 
सहायकांचे अहवाल प्राप्त होताच सदर कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या कामांच्या पर्यवेक्षीय 
तपासणीचे उचित प्रमाण संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी मार्गदर्शक सूचनेमध्ये विहित करावे. 

११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२२१४५६४०१९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHAVEER BALASAHEB ZENDAGE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRI AND ADF 


M A H AVE E R DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a9503a5209c984c1 1d292912b642bdfd32282e4276fb5541f4 
f92f23cb110d23, 
वरीलप्रमाणे pseudonym=37B01588C0BB093738788C0382DB2C2FAD747357, 
सहपत्र: वरीलप्रमाणे 8 A LA SA H E B Z E N DAG E serialNumber=43D7BB272129CD1 382853268481 CB2CEEE1F236D393 
‘ACECB71084BC36FFEEDO2, cn=MAHAVEER BALASAHEB ZENDAGE 
Date: 2021.06.22 15:11:02 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रतिः- 
१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.३९/४ अ 


१३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

१४. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
१५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१८.वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१/ अर्थसंकल्प - 93), मंत्रालय, मुंबई 
१९. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.३९/४ अ 


परिशिष्ट-१ 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - व्यापारी पिके कापूस विकास कार्यक्रम 
सन २०२१-२२ 
(रक्‍कम रु. लाख) 

अ. चंदक भौतिक । आर्थिक 

ee बाब/ घटक अनुदान दर भाक ae 

ल लक्षांक 
आद्यरेषिय प्रात्यक्षिके (देशी आणि अती | रुपये ९००० प्रति हेक्टर 

षि लांब धाग्याच्या कापसाचे बिजोत्पादन) ३० २.७० 
लांब धाग्याच्या कापसाचे बिजोत्पादन) 
आद्यरेषिय प्रात्यक्षिके (कापूस पिकात | रुपये ८००० प्रति हेक्‍टर 

२ aiaeftts उडीद) ६४० ५१.२० 
आंतरपिके - मुग, उडीद) 

5 कापसाच्या सरळ वाणांची अतीघन | रुपये १०००० प्रति हेक्टर नशा कात 
लागवड पध्दतीची प्रात्यक्षिके न 
एकात्मिक पीक व्यवस्थापन (आयसीएम) | रुपये ८००० प्रति हेक्टर 

8 प्रात्यक्षिके ३२० २५.६० 
त 
पीक संरक्षण औषधे व बायो-एजंटस चे | रुपये ५०० प्रति हेक्‍टर 

षु ३८४६० । १९२.३० 
वितरण 

६ | राज्यस्तरीय अधिकारी-कर्मचारी प्रशिक्षण | रुपये ४०००० प्रति प्रशिक्षण ३ १.२० 

अनु. जाती, अनु. जमाती, व 

महिला यांच्यासाठी प्रत्यक्ष 

खर्चाच्या 2 टक्के oe 4o ५०.०० 
स्थानिक गरजेनुरुप घ्यावयाचे कार्यक्रम- | खर्चाच्या ५० टक्‍के कमाल रु. 

७ | कॉटन श्रेडर १.०० लाख प्रति युनिट 

इतर लाभार्थ्यासाठी ४० टक्के 
कमाल रु. ०.८० लाख प्रति ६० ४८.०० 
युनिट 
एकूण ie jee] ४६७.०० 
केंद्र हिस्सा २८०.०० 
राज्य हिस्सा 429.00 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.३९/४ अ 


परिशिष्ट-२ 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - व्यापारी पिके ऊस विकास कार्यक्रम 
सन २०२१-२२ 
(रक्‍कम रु. लाख) 
= ae fe आर्थिक 
अ. बाब/ घटक अनुदान दर 7s ao 
oi लक्षांक 
हं त big रु.९०००/-प्रति हेक्‍टर २४०० | २१६.०० 
२ | ऊती संवधित रोपे (प्रति रोप) रु. ३.५०/- प्रति रोप २.८६ १०.०० 
३ । मुलभूत बियाणे उत्पादन रु.४००००/-प्रति हेक्‍टर १२ ४.८० 
‘ पीक संरक्षण औषधे व बायो- | प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के कमाल रु. dese ies 
एजंटस चे वितरण ५००/-प्रति हे. * 
५ | राज्यस्तरीय प्रशिक्षण रु.४००००/- प्रति प्रशिक्षण 8 १.६० 
स्थानिक गरजेनुरुप कार्यक्रम | अनु. जाती, अनु. जमाती व महिला 
(Sugarcane Leaf Shredder) यांच्यासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या Go 
Tah कमाल रु. १.२५ लाख प्रति 1 ह 
; युनिट 
इतर लाभार्थ्यांसाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या 
Yo टक्के कमाल रु. १.०० लाख प्रति १४ १४.०० 
युनिट 
एकूण pe | 292.00 
केंद्र हिस्सा १६३.०० 
राज्य हिस्सा १०९.०० 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


